राष्ट्रीय हत्तीरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यरत २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/ अपदे /प्र.क्र.२६०/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २४ ऑक्टोबर, २०१८ 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६.०८.२००७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे /प्र.क्र.४३/ आ-५ 
दि.०३.०५.२०१८. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०७.०९.२०१८ 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संआसे/किजरो/राष्ट्रीयहत्तीरोगनिका/२७३ 
अस्थायीपदे/मान्यता/प्रस्ताव/कक्ष-१८/५५४५-४६/२०१८, दि.११.१०.२०१८ 


शासन निर्णय: 

हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे येथे कार्यरत 
असलेली खाली नमूद केलेली २७३ अस्थायी पदे दिनांक १/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत वरील अनु 
क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये पुढे चाळू ठेवण्यात आळी होती. सदर मुतद दि.३०/०९/२०१८ रोजी 
संपुष्टात आळी आहे. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, या पदांना दिनांक १/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१८-२०१९ 
साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१)- रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०२)- हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम 

सांकेतांक (२२१० ०५८५) अनिवार्य 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आ-५ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०७ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201810231537401217असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
A Digitally signed by Ashok Balkrishna Sadikale 
S h O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


| 2.5.4.20=8bf4abca9cffe245f125a15e04c0484 
a i | S h Nn a 588caf62e835869fb4d6f50064ebdcd69, 
serialNumber=fabaff6 1351 1¢cd50155bfbc69d 
7 d29512e15f759a3 10be8ca8cb9522ad27ed9b 
S a d | ka | e 9, cn=Ashok Balkrishna Sadikale 
Date: 2018.10.24 14:41:52 +05'30' 
(अ. बा. सादिकले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

६. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग नियंत्रण पथके (सवी. 

७. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग सर्वेक्षण पथके (सवी. 

८. वैद्यकीय अधिकारी, हत्तीरोग संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. आरोग्य अधिकारी, ठाणे/नागपूर महानगरपालिका. 

१०.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१३) (अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १,२,३,५ व अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती. 


Cc Aw A -0 


पृष्ठरपैकी२ 


